इंडिया-स्वीडन लाईफ सायन्स अँण्ड हेल्थकेअर 
प्लॅटफॉर्म या संस्थेस वर्धा जिल्हयातील आर्वी 
तालुक्यात असंसर्गजन्य रोग कक्षाचे विस्तारीकरण 
व त्या अंतर्गत मधुमेह व त्या संबंधीच्या रोगासाठी 
प्रतिबंधात्मक उपाय योजना करण्यासाठी मंजूरी 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र. २२/आरोग्य ३अ 
१० वा मजला, गो.ते. रुग्णालय संकूल इमारत 
एल.टी.मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ 
दिनांक : १५ मे,२०१९ 


वाचा- 

१) अति.संचालळक (आरोग्य संस्था मार्फत राबविण्यात येणारे कार्यक्रम) आरोग्य सेवा संचालनालय 

मुंबई प्रत्र क्रमांकः संआसे/माआ/टे-१/एमओयु/३८१८/२०१९ दि. १७/१/२०१९ 
2) इंडिया-स्विडन लाईफ सायन्स अँड हेल्थकेअर प्लॅटफॉर्म यांनी सादर केलेल्या लेटर ऑफ इन्टेट 
दि. १५/२/२०१९. 

प्रस्तावना - 

स्वीडन सरकार आणि भारत सरकार यांच्या मध्ये सन २००९ मध्ये सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात आरोग्य 
विषयक सेवा पुरविण्याकरीता सामंजस्य करार करण्यात आला असून त्यास १० वर्षे पूर्ण झालेली आहेत. त्या 
अनुषंगाने मुंबई आणि स्वीडन येथील दुतावासाच्या सहकार्याने स्वीडन आणि भारत सरकार यांच्या माध्यमातून 
असंसर्गजन्य रोग कक्षाचे विस्तारीकरण करण्याचे प्रस्तावीत असून त्या द्वारे मधुमेह आणि या संबंधित 
चयापचयाच्या रोगांसाठी प्रतिबंधात्मक उपाय योजना अमलात आणण्यासाठी प्रायोगीक तत्वावर प्रकल्प स्थापन 
करण्यास इंडिया-स्विडन लाईफ सायन्स अँड हेल्थकेअर प्लॅटफॉर्म यांनी सादर केलेल्या उद्देश पत्रास (लेटर 
ऑफ इन्टेट) मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन असून याबाबत पुढील प्रमाण निर्णय घेण्यात येत 
आहे. 
शासन निर्णय- 

इंडिया-स्विडन लाईफ सायन्स अँड हेल्थकेअर प्लॅटफॉर्म आणि सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांच्या मध्ये 
दिनांक १५/२/२०१९ रोजी झालेल्या सहमती नुसार स्वीडन आणि भारत सरकार यांच्या माध्यमातून 
असंसर्गजन्य रोग, मधुमेह आणि या संबंधित चयापचयाच्या रोगांसाठी प्रतिबंधात्मक उपाय योजना अमलात 
आणण्यासाठी वर्धा जिल्हयातील आर्वी तालुक्या मध्ये प्रायोगीक तत्वावर प्रकल्प स्थापन करण्यास इंडिया- 
RAST लाईफ सायन्स अँड हेल्थकेअर प्लॅटफॉर्म यांनी सादर केलेल्या उद्देश पत्रास (लेटर ऑफ gree) पुढील 
प्रमाणे शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र. २२/आरोग्य ३अ 


१) इंडिया-स्विडन लाईफ सायन्स अँड हेल्थकेअर प्लॅटफॉर्म यांच्या कडून पुढील प्रमाणे कार्यवाही करण्यात 
येईल. 


1.1) | Nominating members from the India - Sweden Life Science and Healthcare Platform to 
the advisory committee 

1.2) | Nominating 3-4 senior medical experts to the advisory committee 

1.3) | Appoint a Project Coordinator who will be based out of Nagpur/Wardha to act as lead 
coordinator and support project implementation 

1.4) — Content development and Implementation support for all Skill Development and training 
activities 

1.5) Provision of equipment and tools to fill gaps in existing diagnostic capability as specified 
in the intervention plan 

1.6) | Support with requisite manpower to facilitate day to day operations of the project as 
specified in the intervention plan above 

1.7) Provide the software solution and data capture platform for capturing health records, 
analysis and report generation including back-end support on SMS, toll-free calling 

1.8) | Develop and disseminate patient awareness material as specified in the intervention plan 
above 

1.9) Support conduct of quarterly meetings of the advisory committee to lay out plan of action 
for the subsequent quarter, monitor progress and refine program components 

1.10) Participate in the continuous monitoring and joint evaluation of the pilot including jointly 
developing a model of excellence based on the outcomes from the pilot 


२) सार्वजनिक आरोग्य विभागा मार्फत पुढील प्रमाणे कार्यवाही करण्यात येईल 

2.1) Nominate to the advisory committee senior members, including officers and doctors from 
the DHS Nagpur division 

2.2) Civil Surgeon and DHO will be Nodal Officers and responsible for all operational aspects 
of the project. 

2.3) Create space within the existing infrastructure to run the interventions across the identified 
sub-centre, Primary health centre (PHC), Sub divisional hospital (SDH) and _ District 
hospital (DH), if available. 

2.4) Enable to work and utilize the existing manpower at the various delivery points identified 
sub-centre, Primary health centre (PHC), Sub divisional hospital (SDH) and _ District 
hospital (DH). Employees of Sub-center, PHC, SDH, DH will do the NCD work first and 
then they will help this project. 

2.5) India Sweden Life Sciences and Health Care will allow utilizing existing diagnostic 
facilities, consumables, medicines and infrastructure within the current protocols and 
delivery systems are continuously available throughout the project period. 

2.6) Enable to make modifications within the existing infrastructure of the NCD Clinics at the 

centers to facilitate the operations of the project. Government will not provide any 
additional funds for this. 

2.7) Provide access to the patients within Arvi block to be part of the proposed 
healthcare delivery system described in this document 

2.8) Provide a space in Wardha to set up a small project management office throughout the 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र. २२/आरोग्य ३अ 


project tenure, if available and if not available, necessary arrangement will be done by the 
Civil Surgeon, Wardha. 

2.9) Enable integration of the external manpower with the existing manpower for smooth 

functioning of the project. 

2.10) Providing permission to set-up data capture and digital interventions described in the 
proposal. 

2.11) The India - Sweden Life Science and Healthcare Platform should be able to analyse and 
publish research papers basis the outcomes and learnings from the project after 
Permission from MD, NHM through JD, NCD, Directorate of Health Services. 

2.12) Aallow access and use of the training facilities in Wardha and Nagpur, including facilities 
of PHI, Nagpur (public health institute). Funds will be provided by Swedish Life Sciences 
for the same. This will be limited to the cost connected to the trainers being sent by the 
India -Sweden Life Science and Healthcare Platform and the refreshments/food during the 
training days for the attendees of the training. 

2.13) Support the training initiatives with trainers as and when required. 

2.14) Participate in the continuous monitoring and joint evaluation of the pilot including jointly 

developing a model of excellence based on the outcomes from the pilot. 


3) उपरोक्त नमूद उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी मार्गदर्शन करण्याकरीता सल्लागार समितीची 
(Advisory Committee) CITA पुढीलप्रमाणे करण्यात येत आहे. 

8) उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नागपूर मंडळ, नागपूर - अध्यक्ष. 

७) जिल्हा शल्य चिकित्सक, सामान्य रुग्णालय वर्धा-सदस्य सचिव तथा समन्वय अधिकारी. 
जिल्हा आरोग्य अधिकारी, वर्धा- सदस्य. 
अति.संचालक (आरोग्य संस्था मार्फत राबविण्यात येणारे कार्यक्रम) आरोग्य सेवा संचालनालय 
मुंबई. 
& इंडिया-स्विडन लाईफ सायन्स अँड हेल्थकेअर प्लॅटफॉर्म यांनी नियुक्‍त केलेले प्रतिनिधी. 


४) सल्लागार समितीची बैठक महिन्यातून एकदा घेण्यात येईल. 
५) सल्लागार समितीची (Advisory Committee) Papal पुढीलप्रमाणे राहील. 
> कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीच्या आढावा घेणे. 
> प्रकल्पाच्या माध्यमातून प्राप्त झालेल्या साध्यांचा आढावा घेण 
> अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शन करणे 
> परस्पर सहकार्यासाठी मान्याता देणे 
> उद्िष्टांमध्ये परिस्थिती अनुरुप सुधारणा करणे इत्यादी. 
६) सदर करार प्रकल्प सुरु झाल्या नंतर पुढील १४ महीन्या करीता कार्यान्वीत राहील. व त्या नंतर आवश्‍यकता 
भासल्यास परस्पर संमतीने त्यास मुदत वाढ देण्यात येईल. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र. २२/आरोग्य ३अ 


७) सल्लागार समिती व नियमन समितीच्या बैठकीसाठी गणपूर्ती खालील प्रमाणे असेल 
> सल्लागार समिती व नियमन समितीची बैठकीसाठी दोन्ही पक्षांच्या समिती सदस्य मिळून 
किमान ५०% सदस्यांची उपस्थिती समसमान संख्येत असावी. 
८) सदर उपक्रमासाठी पुढीलप्रमाणे Nodal officer ची नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 
> नोडल ऑफिसर राज्यस्तर :- अति.संचाळक (आरोग्य संस्था मार्फत राबविण्यात येणारे 
कार्यक्रम) आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
> नोडल ऑफिसर जिल्हास्तर :- जिल्हा area चिकित्सक, वर्धा 
९) सदर कार्यक्रमाबाबतचा त्रैमासिक प्रगती अहवाल इंडिया-स्विडन लाईफ सायन्स अँड हेल्थकेअर प्लॅटफॉर्म 
यांनी अति.संचालक (आरोग्य संस्था मार्फत राबविण्यात येणारे कार्यक्रम) आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
यांच्या मार्फत शासनास सादर करावा. 
१०) इंडिया-स्विडन लाईफ सायन्स अँड हेल्थकेअर प्लॅटफॉर्मच्या अधिकारी व कर्मचारी यांना सदर सामंजस्य 
करारा नुसार आवऱयक ते सहकार्य सर्व क्षेत्रीय कार्यालयानी करावे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०५१०१५३९५४३२१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Rajendra Shamraoji Kaurte 


R aj e al d fa DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


ou=Public Health Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


h ra 2.5.4.20=ed4c738df60ac2ac776b9e2481f77ad 

7 a aa fa OJ | 50aba9dc28bb3 1a482e03c7ee7b6f64d8, 
serialNumber=7caa550613a8c4cb7c593368faa 
24e20d6f8985f5 101 18e6fc1af8b04a443ee8, 


Kaurte पलक 1505048700 
(रा.शा. कौरते) 
अवर सचिव, महाराष्ट शासन 


१. मा. मुख्यमंत्री, यांचे सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
२. मा. मंत्री (सार्वजनिक आरोग्य व कुंटूंब कल्याण), मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. राज्यमंत्री (सार्वजनिक आरोग्य व कुंटूंब कल्याण), मंत्रालय, मुंबई. 
४. आयुक्‍त तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
५. अति.संचाळक (आरोग्य संस्था मार्फत राबविण्यात येणारे कार्यक्रम) आरोग्य सेवा संचालनालय 
मुंबई, (लेटर ऑफ इन्टेटच्या प्रतीसह) 
६. सह संचालक (रुग्णालये राज्यस्तर), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
७. सह संचालक (प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र. २२/आरोग्य ३अ 


८. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नागपूर मंडळ, नागपुर. 
९. जिल्हा शल्यचिकित्सक, सामान्य रुग्णालय, वर्धा 


10. Mr. Magnus E Anderson, Manager Swedish Trade and Invest Council on behalf 
of the India-Sweden Life Science and Health Care Platform. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


